निळ्या व लाल पूररेषेतील क्षेत्रांना ना- हरकत 
प्रमाणपत्र न देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/( प्र.क्र. २७९/२०२१)/ सिं.व्य.(महसूल) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ:- शासन परिपत्रक क्र पूरनि-२०१८/ (१८२/१८)/ सिं.व्य. (महसूल) दि. ०३/०५/२०१८. 


प्रस्तावना :- 
जलसंपदा विभागामार्फत पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पुररेषेच्या आत कोणतेही बांधकाम न होणाच्या 


दृष्टीने पुररेषेची आखणी करणे व निषिध्द व नियंत्रित क्षेत्राचा उपयोग करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना संदर्भीय शासन 
परिपत्रकाद्वारे निर्गमीत करण्यात आल्या आहेत. 

सदर शासन परिपत्रकातील मुद्दा क्र. ११ मध्ये " जलसंपदा विभागाचे कार्यक्षेत्र नदी किनारी पूररेषेची आखणी 
करण्याइतपच मर्यादीत असल्याने निषिध्द क्षेत्रातील सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अपरिहार्य व आव्यक कामांना 
जलसंपदा विभागाच्या ना- हरकत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता राहणार नाही, असे नमुद करण्यात आले आहे. 


शासन परिपत्रक:- 

तरी या शासन परिपत्रकाद्वारे असे सुचित करण्यात येते की, पूर प्रभावित क्षेत्रातील निषिद्ध क्षेत्रामध्ये 
प्रवाहाला अडथळा येईल अशा प्रकारच्या कामांना मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता/ कार्यकारी अभियंता इ. 
स्तरावर ना- हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. तसेच जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्र पूरनि-२०१८/ 
(१८२/१८)/ सिं.व्य. (महसूल) दि. ०३/०५/२०१८ मधील नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२४१६२४४९६९२७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Vaijnath ण 


Manmathappa 
C h | | | € wie ee 


Date: 2021.08.24 16:33:37 +05'30' 


(वैजनाथ चिल्ले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


) 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
३) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/( प्र.क्र. २७९/२०२१)/ सिं.व्य.'महसूल) 


६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 

७) मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

८) अप्पर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
९) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) महालेखापाल-१ (लेखावअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

११) महालेखापाल-२ (लेखावअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१२) सर्व कार्यकारी संचालक,जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 

१३) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 

१४) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

१५) सिं.व्य.(महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


) 
) 
) 
) 


~~ ~~ ~~ ~~ ष्य“ ~— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


